वाचा - 


आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा 
दि.१०/०९/२००१. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.०४/१०/२००४ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-१००२/प्र.क्र.१९/भाग १/ 
का.१, दि.०७/०३/२००६. 

४) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.शाआझा २०१५/प्र.क्र.९८/का-१३, 
दि.१४/०७/२०१६. 

५) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, 
दि.१६/०३/२०१७. 

६) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३/१०/२०१७, दि.०८/०१/२०१८, दि.०५/०३/२०१८, दि.०७/०९/२०१८, 

७ शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.४९/का.१, 
दि.११/१०/२०१७, दि.१८/०१/२०१८, दि.०८/०३/२०१, दि. १५/०९/२०१८. 

८) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१/०२/२०१९, दि.११/०९/२०१९, दि.१२/०२/२०२०, दि.३१/०८/२०२० 

९) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१, 
दि.१९/०३/२०१९, दि.११/१०/२०१९, दि.२८/०२/२०२०, दि.१४/०९/२०२० 

qo) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५/०२/२०२१ 


प्रस्तावना - 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये विभागातील १३४ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता 


देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी विविध संवर्गातील एकूण २४ 
अस्थायी पदे तसेच आकृतिबंधात समाविष्ट नसलेली परंतु संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये 


नव्याने निर्माण करण्यात आलेली शासन स्तरावरील बांधकाम व्यवस्थापन कक्षासाठी एकुण ९ पदे 
अशा आदिवासी विकास विभागात अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २८/०२/ 
२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यासाठी संदर्भ क्र.९ येथील दिनांक १४.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 


मंजूरी देण्यात आली होती. आता वित्त विभागाने संदर्भ क्र१० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 


विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय देत आहे. 


झासन निर्णय - 


आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या इमारतींची बांधकामे 
आणि देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र “बांधकाम 
व्यवस्थापन कक्ष” स्थापन करण्यास संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच सदर कक्षासाठी शासन स्तरावर पुढीलप्रमाणे ९ पदे निर्माण करण्यात आळेली आहेत 


पदनाम ae सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणी 
१) मुख्य अभियंता L «<2 १३११००-२१६६०० 
२) सहायक मुख्य अभियंता Lo. ६७७००-२०८७०० 
३) उप अभियंता २ ५६१००-१७७५०० 
४) उच्वश्रेणी लघुलेखक Lt ४१८००-१३२३०० 
५) सहाय्यक कक्ष अधिकारी २ ३८६००-१२२८०० 
६) लिपिक २ १९९००-६३२०० 
एकुण र 


२. या शासन निर्णासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील विविध संवर्गातील 


पदांच्या पुढे स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या एकूण २४ अस्थायी पदांना तसेच आकृतिबंधात समाविष्ट 


नसलेली परंतु संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण करण्यात आलेली शासन 


स्तरावरील बांधकाम व्यवस्थापन कक्षासाठी एकुण ९ पदे sen आदिवासी विकास विभागात 


अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक १/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत पुढे चालू 


ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. "टि-४, २२५१, सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०- 


सेक्रटरिएट-०१-आदिवासी विकास विभाग (२२५१ ०२११)" या लेखाशिर्षाखाली सन 2029-22 या 


वर्षाच्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का.१ 


४. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रगासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२३११५९०५१६२४ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAVIT BHAURAO DN: CN - GAVIT BHAURAG RAGHUNATH, C ~ IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
RAGHUNATH Dates 20510829 1208 a0 
(भा.र.गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५) अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१४) (वित्तीय सुधारणा-१) मंत्राळय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 


६) लेखा अधिकारी, रोख शाखा, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) निवड नस्ती. 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक- आस्था-२०१९/प्र.क्र.६०/का-१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र. 


कायम पदे निर्माण केल्याचे 
areal क्रमांक व दिनांक 


अवर सचिव १) शा.नि.टिएसपी- 
रु.१५६००-३९१०० १०८१/प्र.क्र.५१५/का.१४, 
(ग्रेड पे रु.६६००) दि.१२.१. १९८२ व 
समक्रमांकाचे दिनांक 
२६.२.१९९२ चे शुध्दीपत्रक. 
2) शा.नि.क्र. आस्था- 
१०९३/प्र.क्र.२०२/(९२)/ 
का.१, दि.१२.१.१९९४ अन्वये 
अवर सचिवाचे पद निर्माण 
करण्यात आलेले आहे. 
कक्ष अधिकारी १) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था- 
रु.९३००-३४८०० प्र.क्र.१/का.१,दि.२७.६.८९अन्वये (१० पदे) १०८३/ प्र.क्र.४९/का.१, 
(ग्रेड पे रु.४८००) 2) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९१/ प्र.क्र.४ दि.१.८.१९८४ अन्वये (३ पदे) 
/का.१,दि.१०.१.९१अन्वये सहाय्यक सचिवांची २ कायम 
पदे क.अ. पदात पदावनत (२ पदे) 
३) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९१/ प्र.क्र.४५ 
/का.१,दि.१.९.९२अन्वये १ सहायक सचिवाचे कायम पद 
क.अ.या पदात पदावनत (१ पद) 
४) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९४/ 
प्र.क्र.७३/का.१,दि.१७.२.९४अन्वये १ सहायक सचिवाचे 
कायम पद क.अ. या पदात पदावनत (१ पद) 
सहायक शा.नि.स.क.सा.का.क्रि.वि.क्र.ईएसपी-१०८३/१३०/ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था- 
रु.९३००-३४८०० का.२,दि.२.६.८३ अन्वये वर्ग HSS (२४ पदे) १०८३/ प्र.क्र.४९/ का.१, 
(ग्रेड पे रु.४३००) दि.१.८.१९८८ अन्वये (६ पदे) 


लिपिक/ 
लिपिक- 
टंकलेखक/ 
टंकलेखक 
रु.५२००-२०२०० 
(ग्रेड पे रु.१९००) 


उच्चश्रेणी 
लघुलेखक 
रु.९३००-३४८०० 
(ग्रेड पे रु.४४००) 
निम्नश्रेणी 


लघुलेखक 
रु.९३००-३४८०० 
(ग्रेड पे रु.४३००) 
वाहन चालक 


रु. ५२००-२०२०० 
(ग्रेड पे रु. १९००) 


झेरॉक्स मज्ञीन 
चालक 
रु.४४४०-७४४० 
(ग्रेड पे रु.१६००) 


कायम पदे निर्माण केल्याचे 
आदेशा क्रमांक व दिनांक 


१) वरीलप्रमाणे (४पदे) 
२)शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.५/का.१, 
दि.२७.६.८९ अन्वये (१९ पदे) 
३शा.नि.आ.वि.वि.क्र.१०९२/ 
प्र.क्र.१४(९२)/का.१,दि.३१.३.९२अन्वये वर्ग करण्यात 
आलेली (२ पदे) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ 
प्र.क्र.१/का.१, दि.२७.६.८९ अन्वये (३ पदे) 
४शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/का.१, 
दि.२७.६.८९ अन्वये (१ पद) 


१) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र.१/का.१, 
दि.२७.६.८९अन्वये(५ पदे) 


शा.नि.क्र.आस्था-१०९२/प्र.क्र.१४(९२)/ का. १, दि.३१ 


मार्च,१९९३ अन्वये वर्ग झालेले (१ पद) 


१. वरीलप्रमाणे 
2. शा.नि.क्र.आस्था-१०९२/प्र.क्र.१४ 
मार्च,१९९३ अन्वये वर्ग झालेले (१ पद) 


/का.१, दि.३१ 


हंगामी पदे निर्माण केल्याचे 
आदेश क्रमांक व दिनांक 


झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था- 
१०८२/प्र.क्र.४९ (१/का.१, 
दिनांक १.८.१९८४ अन्वये 
(७ पदे) 


झा.नि.आ.वि.वि.क्र. आस्था- 
१०८४/ 
प्र.क्र.२५२/१/दिनांक 
२०.१२.८४ (१ पद) 
वरीलप्रमाणे 
झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था- 
१०९३/प्र.क्र.२०२/९३/का.१ 
दिनांक १२.१.९४(१ पद) 
झा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था- 
१०८५/प्र.क्र.१५६ (८५) 
/का.१, दि.२१मार्च, १९८६ 
अन्वये वर्ग झालेले (१ पद) 
शा.नि., आ.वि.वि. क्र. 
आस्था(वेतन)- १०८८/ 
प्र.क्र.२८७/ ८८/का.१, 
दि.१७.४.८९. 


लिपिक संवर्गातील १ स्थायी पद २ अस्थायी पदे तसेच 
टंकलेखक संवर्गातील २ स्थायी व २ अस्थायी पदे 
असून शा.नि.आ.वि.वि. क्र.आस्था -११९०/प्र.क्र. 
३०६/का.१, दि. १५.२.९३, १०.८.९२, १७.९.९२ 
,११.११.९२ व १०.११.९२ अन्वये लिपिक-टंकलेखक 
पदात रुपांतरीत करण्यात आली आहेत. 

टंकलेखक संवर्गातील २ स्थायी व २ अस्थायी पदे 
असून झा.नि.आ.वि.वि.क्र. आस्था-११९०/ प्र.क्र. 
३०६/ का.१, दि.१०.८.९२, 99.99.82 व १७.११.९२ 
अन्वये लिपिक-टंकळेखक पदात रुपांतरीत 
करण्यात आली आहेत. 
शा.नि.क्र.आस्था-१०९३/प्र.क्र.१४(९२)/का.१, 
दि.३१ मार्च,१९९३ अन्वये वर्ग झालेले (१ पद) 


-शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९३/प्र.क्र.१४(९२)/ 
का.१, दि.३१ मार्च,१९२९३ अन्वये वर्ग करण्यात 
आलेले (१ पदो) 


शिपाई शा.नि., समाज कल्याण,सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व शा.नि., आ.वि.वि., क्र. 
रु.४४४०-७४४० पर्यटन विभाग क्र.ईएसटी-१०८३/१३० /का-२, दि.२.६.८३ | आस्था-१०८३/ 
(ग्रेड पे रु.१३००) अन्वये वर्ग केलेली (२पदे) ४९/(१)/का.१, दि.१.८.८४ 
२ शा.नि., आ.वि.वि. क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र. १/का.१, दि. | अन्वये (१ पद) 
२७.६.८९ अन्वये (७ पदे) 
3) शा.नि., आ.वि.वि. क्र.आस्था-१०९३/ प्र.क्र. १४(९२)॥/ 
का.१, दि.३१ मार्च,१९९३ अन्वये वर्ग झालेली (३ पदे) 


